प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 
खरीप हंगाम २०२३ मध्ये सहभागी होण्यासाठी 
शेतकऱ्यांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रपीवियो -२०२३/प्र.क्र.५२/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ३१ जुले, २०२३ 


ara: 
१.कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रपीवियो-२०२३/प्र.क्र. 42/99 अ, दि २६.०६.२०२३ 
२.आयुक्‍्त(कृषि),कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.पीएमएफबीवाय/सांख्यिकी-८/ 
मुदतवाढ/२५०५५/२०२३, दि.२९.०७.२०२३ 
३.कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्राळय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.१३०१२/१०/२०१६-क्रेडिट-॥ 
(एफटीएस-३९४६८), दि.३१.०७.२०२३ 


केंद्र शासनाच्या मार्गदर्डाक सूचनांनुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ 
मध्ये अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी राज्यात राबविण्यास दि.२६.०६.२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२३ करीता 
सहभागाची अंतीम मुदत दि.३१.०७.२०२३ अशी निश्चित करण्यात आलेली आहे. तथापि, 
शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी विचारात घेऊन योजनेत 
सहभागासाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध करुन देण्याच्या BIA केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.(३) येथील 
पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ मध्ये 
शेतकऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी दि.३१.०७.२०२३ पासून दि.०३.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. सदरच्या कालावधीत जास्तीत जास्त शोतकरी सहभागी होण्यासाठी संबंधित विमा 
कंपनीने आवश्‍यक ती प्रसिध्दी व प्रचार मोहिम राबवावी. 


२. सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०७३११६५३३०९२०१ असा 
आहे. हे पुरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


Digitally signed by SARITA ॥॥५-॥ BANDEKAR DESHMUKH 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 


BANDEKAR  £ 

DESHMUKH oP का 
(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


}63B6B4E8F59F91F 


‘350AA6FEC292A55D 
00A701CDAAC, cn=SARITA RISHI 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
२) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव.. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रपीवियो -२०२३/प्र.क्र.५२/११-ओ 


सचिव, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषिभवन, नवी दिल्ली. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


३) 
) 
) 
६) अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032. 
) 
) 
) 


6 


अपर मुख्य सचिव, कृषि व फलोत्पादन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
अपर मुख्य सचिव (महसूल) महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
अपर मुख्य सचिव (सहकार), सहकार,पणन व वस््रोद्योगविभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ (4 प्रती) 
११)सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारीसं स्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ 
१२) अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, अंबादिप बिल्डिंग, कॅनॉट प्लेस, नवी 
दिल्ली. 
93) विभागीय महसूल आयुक्‍त (सर्व) 
१४ जिल्हाधिकारी (सर्व) 
१५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१६) कृषि संचालक, (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१७) महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ (प्रसिध्दीकरिता) 
१८)अतिरिक्त निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ 
१९) विमा संचालक, म्हाडा बिल्डींग, पहीला मजला, TENTS), मुंबई-४०० ०५१ 
२०)महालेखापाल, महाराष्ट्र, १/२, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२१)विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी लि., मुंबई 
२२) विभागीय व्यवस्थापक, आयसीआयसीआय Gas TAS इंशुरन्स कं.लि., मुंबई 
२३) विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., मुंबई 
२४) विभागीय व्यवस्थापक, ओरिएन्टल इंन्शुरन्स कं.लि. पुणे 
२५) विभागीय व्यवस्थापक, युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कं. लि., पुणे 
२६) विभागीय व्यवस्थापक, युनिवर्सल सोम्पो जनरल SARAH कं. लि. मुंबई 
२७) विभागीय व्यवस्थापक,चोलामंडलम एम एस ARS SARA कं. लि. पुणे 
२८)विभागीय व्यवस्थापक, रिलायन्स TAS SAR कं. लि, मुंबई 
२९) विभागीय व्यवस्थापक,एस बी आय जनरल इंन्शुरन्स कं.लि. पुणे 
३०) सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, ९ नगिनदास स्ट्रीट, मुंबई-४०० ०२३ 
३१) मुख्य अधिकारी, सेन्ट्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबई-२३ 
३२) सहायक महाप्रबंधक, रुरल प्लॅनींग अँड क्रेडिट डीपार्टमेंट, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई- yoo 
००१. 
व्यवस्थापक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, रिजनळ ऑफीस, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८. 
सरव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनमचेंबर्स, शिवसागर इस्टेट, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८. 
उप सरव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५. 
उपसरव्यवस्थापक, एस.एल.बी.सी., बँक ऑफ महाराष्ट्र, १५०१, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५. 
व्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, (सवी. 
विभागीय कृषि सह संचालक (सवी. 


38 
38 
34 
३६ 
30 
२८ 


na YF Yer Trl > ः-> 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रपीवियो -२०२३/प्र.क्र.५२/११-ओ 


३९) मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ (१० प्रती). 
४०) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी. 

४१) विभागीय सांख्यिक, व्दारा- विभागीय कृषि सह संचालक कार्यालय (सवी. 
४२) सहसचिव (99-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
४३)क्रेडिट स्पेशालिस्ट, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

४४) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

४५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

४६)अधिदान व लेखाधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मंबई ३२. 
४७)सर्व विधानसभा सदस्य. 

४८)सर्व विधान परिषद सदस्य. 

४९) सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये. 

५०) निवडनस्ती, 99-37. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


